विदर्भ,मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील नवीन व 
विस्तारिकरणाच्या TANT घटाकांना १० टक्के 
भांडवली सवलत वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक -२०१९/प्र.क्र.१०७/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ मार्च, २०१९ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक धोरण-२०१२/प्र.क्र.१/टेक्स-२, दि. १ मार्च, २०१२ 
2) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१४ 
३) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१५/प्र.क्र.३६४/टेक्स-५, दिनांक १८/०४/२०१६ 
४) संचालक, (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांची पत्रे. 
५) वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
६) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५,दिनांक १०मे, २०१६ 
) 
) 


c 


७) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं -२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३ दि.०२/०४/२०१८ 
८) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं -२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३ दि.२५/०१/२०१९ 


प्रस्तावना :- 

वरील संदर्भीय अनुक्रमांक १ येथील दिनांक १ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याच्या नवीन 
वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत विदर्भ,मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील नवीन व विस्तारिकरणाच्या Tar घटाकांना Yo 
टक्के भांडवली सवलत देण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत या शासन निर्णयासोबतच्या 
“परिशिष्ट-अ” मधील विवरणपत्रातील वस्त्रोद्योग घटकांना भांडवळी अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील वस्त्रोद्योग धोरण २०११ - २०१७ वस्त्रोद्योग घटकांना Io टक्के भांडवळी अनुदान योजने अंतर्गत 
सचिव (वस्रोद्योग), यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांना या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट अ” मधील विवरणपत्रानुसार एकूण रु. ३,२०,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी वीस 
लाख रूपये) इतकी रक्‍कम मंजूर करुन वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरहू वस्त्रोद्योग घटकांना वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम योजनेच्या दिशानिर्देशानुसार या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या बँकांच्या खात्यावर RTGS/NEFT द्वारे वितरीत करण्यात यावी. 
३. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली भांडवली अनुदानाची रक्‍कम संबंधित बँकांनी या शासन निर्णयासोबतच्या 
“परिशिष्ट अ” मधील त्यांच्याशी संबंधित वस्त्रोद्योग घटकाच्या कर्ज खात्यात जमा करुन त्याबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास वेबसाइटवर ऑनलाईन सादर करावे. 
४. वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबधित बँकेस वितरीत करण्याकरीता 
MAME, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना आहरण व 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१०७/टेक्स-५ 


संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री. ब.बा.चव्हाण, सह सचिव(वस्रोद्योग, सहकार, पणन 
व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, (उपसचिव (Spinning Mills) ०००९) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. त्यांनी या आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी 
कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करुन ती सोबतच्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या बँकांना वितरीत करण्याची कार्यवाही 
करावी. 
५. यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१- ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुद्योग 
आणि सहकारी संस्था (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (६५) मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र मधील 
नवीन वस्त्रोद्योग घटकांना १०% भांडवली अर्थसहाय्य (२८५१ ५९९९) (कार्यक्रम) ३३, अर्थसहाय्य" या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
६. शासन परीपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं -२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक २ एप्रिल,२०१८ अन्वये, ३३ 
अर्थसहाय्य या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परीपत्रकातील परिछेद ६ ते १० 
पैकी ६ अ,२,७ (१)(अ)(आ), ७(२),७(३), ७(४),७(५),७(६),७(७),७(८),७(९) या प्रकरणी लागू नाही. तसेच या परिपत्रकातील 
परिच्छेद ६ब, ६क,८ व ९ मधील या प्रकरणी लागु असलेल्या अटींची तसेच या परिपत्रका सोबतच्या परिशिष्ट मधील 
तपासणी सूचीप्रमाणे (अनुक्रमांक ८) सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 

सदर योजनेखाली निधी वितरित करण्यास वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं -२०१८/प्र.क्र. 
६९/अर्थ-३ दि.२५/०१/२०१९ अन्वये परवानगी दिली आहे. सदर मान्यतेस अनुसरून निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 
या योजनेखाली निधी वितरीत करताना उपरोक्त शासन परिपत्रकातील परि. ५ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 
७. सदर योजना ही नियमित राज्य योजनांतर्गत योजना असल्याने व “अर्थसहाय्य” या शिर्षाखाली अर्थसहाय्य 
वितरण असल्याने, शासन परीपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं -२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक २ एप्रिल,२०१८ च्या 
परिशिष्टातील अनु.क्र.१,२,५,६,७ मधील तरतूदीनुसार या प्रकरणी नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीची 
आवड्यकता नाही. 
८. सदर योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्ती मध्ये बदल होत नसल्याने, शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं 
-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक २ एप्रिल,२०१८ च्या परिशिष्टातील अनु.क्र.३ व ४ मधील तरतूदीनुसार नियोजन व 
वित्त विभागाच्या सहमतीची आवश्‍यकता नाही. 
९. वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१०/०५/२०१६ च्या परिशिष्ट-अ मधील 
अनु.क्र.१ ते ९ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या मुह्यांची पुर्तता होत आहे. सदर 
परीपत्रकानुसार परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र.१ ते ९ संदर्भातील माहीती खालील प्रमाणे आहे- 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग, परीपत्रक क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दि.१७/४/२०१५ अन्वये ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून 
सदर परीपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 

२) मंजूर निधी :- " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१- ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुद्योग 
आणि सहकारी संस्था (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (६५) मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन 


१०, 


निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१०७/टेक्स-५ 


महाराष्ट्र मधील नवीन वस्त्रोद्योग घटकांना १०% भांडवली अर्थसहाय्य (२८५१ ५९९९) दत्तमत ३३, अर्थसहाय्य" 
या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षासाठी रू.३२००.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित 
झाला आहे. तसेच सुधारीत अंदाज २०१८-१९ मध्ये या योजनेखालील तरतूद कमी करून रू. २५६०.०० लाख 
इतकी केली आहे. त्यापैकी रू.२२४०.०० लक्ष यापुर्वी खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळे खर्चासाठी 
रू.३२०.०० लक्ष निधी उपलब्ध आहे. सदर शासन निर्णयानुसार निधी वितरित झाल्यानंतर रू. ०.०० लक्ष निधी 
शिल्लक राहणार आहे. 

३) मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- होय 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे, त्या लेखाशिर्षरअंतर्गत १ वर्षापुर्वीचे संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली १ वर्ष जुने संक्षिप्त देयक त्याच लेखाशिर्षाखाली प्रलंबित नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यांत आली आहे :- लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे:-लागू नाही 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा उल्लेख 
आदेशात असावा :- लागू नाही. 

८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापुर्वी अशा 
खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- लागू नाही. 

९) खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत 
असावा :-लाग्‌ नाही. 

शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं -२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक २ एप्रिल,२०१८ च्या 


परिशिष्टातील अनु.क्र.८ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या मुह््यांची पुर्तता होत आहे.सदर 
परीपत्रका सोबतच्या परिशिष्ठातील अनु.क्र.८ संदर्भातील माहीती खालील प्रमाणे आहे :- 


१) योजनेस प्रशासकिय मान्यता - शासन निर्णय, सहकार, पणन व gala विभाग क्रमांक धोरण-२०१२/ 
प्र.क्र.१/टेक्स-२, दिनांक १ मार्च, २०१२ नुसार योजनेस प्रशासकिय मान्यता आहे. 
निधी वितरण शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पुर्तता झाल्या नंतरच होणार आहे.- शासन निर्णयातील अटी व 
शर्तीची पुर्तता होत आहे. 
यापूर्वी वितरीत केलेल्या ७५% निधीचे उपयोगीता प्रमाणपत्र- संबंधित वस्रोद्योग घटकांना 
यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगीता प्रमाणपत्र घेण्यात आले आहे. 
यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षक / महालेखापाल यांच्याकडून 
कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत:- सद्य:स्थितीत नाहीत. 
निधी लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यात जमा होणार आहे :- सदर योजने अंतर्गत योजनेतील 
तरतुदीनूसार निधी बँकांच्या खात्यात जमा होऊन तदनंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. 
वस्तु खरेदी करण्यापुर्वी खरेदी केलेल्या अशा वस्तुंची नोंद Dead Stock रजिस्टर मध्ये 
घेण्यात आली असून त्याचा योग्य वापर झाला असून त्या पडून नाहीत, असे प्रमाणपत्र:-लागू नाही. 
यामधून खरेदी करण्यापुर्वी खरेदी असल्यास प्रत्यक्ष वस्तु प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना देयके अदा केले जाणार 
आहे. :- लागू नाही. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१०७/टेक्स-५ 


८) आवश्यक त्या ठिकाणी आदीवासी सामाजिक न्याय यांची निधी वितरणास सहमती आहे :-लागू नाही. 
९) प्रस्तूत योजनेत संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही कुठलेही देयक प्रलंबित नाही. 
१०) निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बँक खात्यात जमा न करता खर्च केला जाणार आहे - होय. 


११. सदर शासन निर्णय, संदर्भिय अ.क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये सचिव (वस्त्रोद्योग), यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत 
करण्यात आलेल्या समितीच्या संपन्न झालेल्या बैठकीत मंजूर TAIT प्रकल्पांच्या दाव्यांना मिळालेल्या मान्यतेनुसार 
सुधारीत अंदाज २०१८-१९ नुसार खर्चास प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
१२ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२८१७२४५४८१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, yaya tn 


IN: c=IN, o=Government harashtr 


Baliram Balu =: 


=40003, rashtra, 
5.4.20=e273e36b99be5b14489b31a9c281 1b8b229 


shtra, 
ation, Marketing and Textile Department, 


(ब.बा.चव्हाण) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
५. अ.मु.स. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई (ई-मेलद्वारे) 
६. अ.मु.स. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई (ई-मेलद्वारे) 
७. सचिव (वस््रोद्योग, स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई.(ई-मेलद्वारे) 
८. संचालक (वस्त्रोद्योग), TAM संचालनालय, नागपूर.(ई-मेलद्वारे) 
९. सह सचिव (वस्त्रोद्योग), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१०. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
११. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१२. वस्रोद्योग प्रवर्तक, परिशिष्टामधीळ Ta घटक (ई-मेल व्दारे) 
१३. परिशिष्टामधील बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे) 
१४. निवड नस्ती (टेक्स-५). 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१०७/टेक्स-५ 


परिशिष्ट “अ 
दि. २० जून २०१८ रोजीच्या बैठकीतील मंजूर प्रकल्प 


Bank of 


Bank Name Maharashtra 


Account 
Name 


Te 


Account 
Name 


IFSC Code CORP0000221 Total Subsidy Amount Rs. In Lacs 49.00 


Unit Details of Banks as Below 


TUFS SUBSIDY MAHARASHTRA Account Number 60124514747 


CORPORATION BANK MAHA TUFS Account Number 022101601000526 


D/2016/10890 GOLDEN FIBRES LLP 49.00 


Sr. No 3 Bank Name Punjab National 
Bank 


Account INTEREST SUBSIDY SCHEMES OF 
Name GOM 


IFSC Code PUNB0374000 Total Subsidy Amount Rs. In Lacs 49.00 


Unit Details of Banks as Below 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


Account Number 3845003171160 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१०७/टेक्स-५ 


L/2017/10007 Br. Sheshrao Wnakhede Shetkari Sahakari Soot Girni 


Account 


Nae TUFS SUBSIDY REMITTANCE ACCOUNT Account Number 29040200000009 


Total Subsidy Amount Rs. In 
Lacs 


Unit Details of Banks as Below 
Sr.No UID No Subsidy Amount Rs. In Lacs 


3 D/2016/10568 VIJAYSHREE ENTERPRISES 


Total Capital Subsidy GR Amount Rs. In lacs: 161.41 


IFSC Code | BARBOBANEAS 


दि. २८ मार्च, २०१९ रोजीच्या बैठकीतील मंजूर प्रकल्प 


1 Bank Name Dena Bank 


MAHARASHTRA TUF SUBSIDY Account Number 116210021469 
IFSC Code BKDN0461162 Total Subsidy Amount Rs. In Lacs 39.87 


es 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१०७/टेक्स-५ 


State Bank of 


Bank Name India 


Account TUFS SUBSIDY (MAHARASHTRA 
Name GOVERNMENT) 


ee 


Account 
Name 


Account Number 32711319625 


TUFS SUBSIDY REMITTANCE ACCOUNT Account Number 29040200000009 


IFSC BARBOBANEAS Total Subsidy Amount Rs. In 
Code Lacs 


Unit Details of Banks as Below 


1 D/2016/10576 AMMA TEXTILE INDUSTRIES 3.38 


Account Name Subsidy-Textiles (TUFS) Account Number 122001000642037 


IFSC Code CIUB0000122 Total Subsidy Amount Rs. In Lacs शका 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१०७/टेक्स-५ 


Unit Details of Banks as Below 


Bank 


Account Subsidy Reserve Fund-Textile- 
Name Maharashtra Govt 


IFSC Code KKBK0000958 Total Subsidy Amount Rs. In Lacs 49.00 


Unit Details of Banks as Below 


Account Number 06320125013006 


D/2016/10549 GLOBAL FIBC PVT LTD 49.00 


THE AKOLA 
fe को के ह ग 


Account The Akola Janata Commercial Co-op 
Name Bank 


IFSC Code HDFC0000001 Total Subsidy Amount Rs. In Lacs 


Account Number 00010380000218 


Unit Details of Banks as Below 


Ls = 


Total Capital Subsidy GR Amount Rs. In lacs:158.59 


TOTAL CAPITAL SUBSIDY RS. 320.00 LACK 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


